अधिक्षक, शासकीय मुलींचे 
निरीक्षणगृह/बालगृह चंद्रपुर 
यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२३/प्र.क्र.२३९/का-०८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- २६ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा :- 
१. शासनपत्र क्रमांक बालगृ-२०१८/प्र.क्र.२०८/का-८ दि.०८.०३.२०१९ 
२. आयुक्तालयाचे पत्र क्र.मबाविआ/बावि/का-८/झ्ामुलींचे नि बा चंद्रपुर शा.नि./ 
२०२३-२४/ ४७९३/पुणे दि.१४.०८.२०२१ 
प्रस्तावना :- 


बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ च्या कलम ४१ नुसार बालकांची 
काळजी घेणाऱ्या सर्व शासकीय तसेच अशासकीय संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे आवश्‍यक आहे. 
त्यानुषंगाने संदर्भाधीन क्र.१ अन्वये राज्यातील बालकांची काळजी घेणाऱ्या ३४ शासकीय संस्थांना 
पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. तसेच चंद्रपुर जिल्ह्यातील 
शासकीय अस्थिव्यंग मुळांचे (कनिष्ठ/वरिष्ठ) बालगृह चंद्रपुर ही संस्था शासकीय मुलींचे 
निरीक्षणगृह/बालगृह चंद्रपुर असे रुपांतरीत करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 


२. शासकीय मुलींचे निरीक्षणगृह/बालगृह चंद्रपुर या संस्थेसाठी नवीन डीडीओ कोड 
मिळण्यासाठी अधिक्षक, शासकीय मुलींचे निरीक्षणगृह/बालगृह चंद्रपुर यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय-: 


शासकीय मुलींचे निरीक्षणगृह/बालगृह चंद्रपुर या संस्थेसाठी अधिक्षक, शासकीय मुलींचे 
निरीक्षणगृह/बालगृह चंद्रपुर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२३/प्र.क्र.२३९/का-०८ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१२१२१६३२१४८०३० असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
NILESH ceria oro aa 


MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cfe08 
5ddbef06ea381e7e81401a472bbb966f7, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B7D8429F943427 129A6A081 
£E223FEAC961CDD926C4D3542C55A470F22 

N PA T | | A7C7AE, cn=NILESH JANARDAN PATIL 
Date: 2023.12.26 13:42:00 +05'30' 

T. निलेश ज. पाटील 
(डॉ. निलेश ज. पाटील) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.मंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. आयुकत, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

९. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
१०.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

११.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.उपायुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
१३.विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास, नागपुर विभाग 

१४.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्राळय, मुंबई 
१५.जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, चंद्रपुर 

१६.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


